RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31733 
Reg.No.MCS/173/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ३, अंक ८ ]] 


शनिवार , जानेवारी २१, २०१७ / माघ १, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ११ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग 
नवीन मंत्रालय, ९वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग 

मुंबई ४०० ००१, दिनांक २१ जानेवारी २०१७ 


. 


अधिसूचना 
दंतवैद्य अधिनियम , १ ९ ४८. 

क्रमांक एमडीसी. १२१५/ प्र. क्र . ९० / अधिनियम . - ज्याअर्थी, दंतवैद्य अधिनियम , १९ ४८ ( १९ ४८ चा १६ ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या प्रयोजनार्थ महाराष्ट्र शासनाने शासकीय अधिसूचना , वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग, 
क्र . एसटीबी-१०८३/ ४३५/ एमडीसी, दिनांक ७ मार्च १९ ८४ द्वारे महाराष्ट्र राज्य दंतवैद्यक परिषदेची स्थापना केली आहे, (यात यापुढे जिचानिर्देश 
“ परिषद " असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २७ च्या पोट-कलम (१) मधील तरतुदींनुसार , उक्त परिषदेच्या निवडून आलेल्या सदस्यांचा 
पदावधी दिनांक ०३ ऑक्टोबर २०१३ रोजी संपला आहे, आणि त्यानंतर उक्त परिषदेच्या निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या आणि निवडणूक निर्णय 
अधिकाऱ्याने , मुंबई दंतवैद्यक नियम, १९ ५१ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम ८ , उपनियम 
( १८ ) अनुसार , उक्त परिषदेच्या सदस्यांच्या निवडणुकीचा निकाल परिषदेच्या अध्यक्षांना कळविला होता; 
आणि ज्याअर्थी, उक्त परिषदेच्या सदस्यांच्या निवडणुकीची अधिकृत माहिती मिळाल्यानंतर, अध्यक्षांनी, उक्त नियमांच्या नियम ९ नुसार , 

ती 
माहिती राज्य शासनाला कळविली होती; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, उक्त नियमांच्या नियम ९ च्या तरतुदींना अनुसरून, शासकीय अधिसूचना , वैद्यकीय शिक्षण व 
औषधिद्रव्ये विभाग, क्र.एमडीसी.१२१५ / प्र.क्र.९ ० / अधिनियम , दिनांक २ मे २०१६ द्वारे , उक्त अधिनियमाच्या कलम २१ च्या खंड ( क ) अन्वये 
निवडून आलेल्या सदस्यांची उक्त माहिती, महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास उक्त अधिनियमाच्या कलम २१ मधील खंड ( ङ ) अन्वये नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या उक्त 
परिषदेच्या तीन सदस्यांची नावे, उक्त नियमांच्या नियम ९ अन्वये, शासन निर्णय क्र.एमडीसी.१२१५ / प्र.क्र.९० / अधिनियम ,दिनांक २ मे २०१६, द्वारे 
प्रसिद्ध करणे इष्ट आहे असे वाटले 

( १ ) 


. 


भाग चार - अ - ११-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी २१ , २०१७ / माघ १, शके १ ९ ३८ 


सदस्य 


. 


२ . 


३ . 


सदस्य 


४ . 


७ . 


त्याअर्थी, आता, दंतवैद्य अधिनियम, १ ९ ४८ ( १९ ४८ चा १६ ) याच्या कलम २१ व मुंबई दंतवैद्यक नियम, १९ ५१ च्या नियम ९ याद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि शासकीय अधिसूचना , 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग, क्र . एमडीसी-२००७ / ६५१/ प्र.क्र .०३/ ०७ / अधिनियम , दिनांक ४ ऑक्टोबर २००८ व अंशतः फेरबदल 
केलेली शासकीय अधिसूचना, वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग, क्र . एसटीबी-१०८३ / ४३५/ एमईडी, दिनांक ७ मार्च १९ ८४ चे अधिक्रमण 
करुन , महाराष्ट्र शासन, याद्वारे महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेची रचना केल्याचे प्रसिद्ध करीत आहे जेणेकरुन परिषदेच्या पुढील सदस्यांची नावे जाहीर 
करता येतील 
( १) कलम २१ च्या खंड ( क ) अन्वये निवडून दिलेले सदस्य पुढीलप्रमाणे आहेत : 
१ . श्री . काळे नरेंद्र हिरालाल ; 

ओम शांती कॉलनी, संत अन्थोनी इंग्रजी शाळेच्या पाठीमागे, आंबेजोगाई, बीड ४३१ ५१७ . 
श्री . भस्मे राजिंद्रकुमार वसंतराव ; 

सदस्य 
२४ ९ / ७९, जनक १/१०१, नागला पार्क , कोल्हापूर ४१६ ००३. 
श्री . गायकवाड राजेश प्रभाकर ; 
विजयराज निवास, पोस्ट शेनोली, तालुका कराड, जि . सातारा ४१५ ११०. 
श्री . शिंदे बजरंग बाळकृष्ण ; 

सदस्य 
शिंदे डेन्टल क्लिनिक , कॉमर्स पॉईन्ट , १ ला मजला, 

तहसील कार्यालयाजवळ, कराड, जि.सातारा ४१५ ११० . 
( २) कलम २१ च्या खंड ( ख ) अन्वयेनिवडून दिलेले सदस्य पुढीलप्रमाणे आहेत : 

निरंक 
( ३ ) कलम २१ च्या खंड ( ग ) अन्वये पदसिद्ध सदस्य पुढीलप्रमाणे आहेत : 
५ . 

अधिष्ठाता, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय आवार, मुंबई ४०० ००१; 
६. अधिष्ठाता , नायर हॉस्पिटल डेन्टल कॉलेज , डॉ. ए. एल. नायर रोड , भायखळा, मुंबई ४०० ००८ ; 

अधिष्ठाता, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, वैद्यकीय महाविद्यालय आवार , वैद्यकीय चौक , नागपूर ४४० ००३ ; 
८. अधिष्ठाता, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, वैद्यकीय रुग्णालय आवार, औरंगाबाद ४३१ ००१ ; 

अधिष्ठाता, भारती विद्यापीठ (डिम्ड युनिव्हर्ससिटी ) डेन्टल कॉलेज अॅण्ड हॉस्पिटल , भारती विद्यापीठ भवन , 
लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, पुणे ४११ ०३० ; 

१० . अधिष्ठाता, प्रवरा मेडिकल ट्रस्ट रुरल दंत महाविद्यालय ( अभिमत विद्यापीठ ), मु. पो . लोणी बुदृक , ता. राहता , 
अहमदनगर ४१३ ७३६; 

११ . अधिष्ठाता, महात्मा गांधी विद्यामंदिर कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे डेन्टल कॉलेज अॅण्ड हॉस्पिटल , मुंबई- आग्रा रोड , 
पंचवटी , नाशिक-४२२ ००३ ; 

१२. अधिष्ठाता, पद्मश्री डॉ . डी . वाय . पाटील डेन्टल कॉलेज अॅण्ड हॉस्पिटल , डॉ. डी.वाय. पाटील विद्या नगर, सेक्टर-७, 
नेरुळ रोड , नवी मुंबई ४०० ७०६; 

१३. अधिष्ठाता, शरद पवार डेन्टल कॉलेज अॅण्ड हॉस्पिटल , सावंगी (मेघे), वर्धा ४४२ ००४; 

१४ . अधिष्ठाता, छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण संस्था डेन्टल कॉलेज अॅण्ड हॉस्पिटल, कांचनवाडी , पैठण रोड, 
औरंगाबाद ४३१ ००२ ; 

१५ . अधिष्ठाता, विदर्भ युथ वेलफेअर सोसायटीस् डेन्टल कॉलेज अॅण्ड हॉस्पिटल , तपोवन , वडाली रोड, कॅम्प, 
अमरावती ४४४ ६०२; 

१६ . अधिष्ठाता, वसंतदादा पाटील डेन्टल कॉलेज अॅण्ड हॉस्पिटल , पो . कवळापूर, ता . मिरज , साऊथ शिवाजी नगर , 
सांगली ४१६३०६; 

१७ . अधिष्ठाता , विद्या शिक्षण प्रसारक मंडळ डेन्टल कॉलेज अॅण्ड रिसर्च सेंटर , हिंगणा रोड, नागपूर ४४० ००१; 

१८ . अधिष्ठाता, सौ . मालवाबाई वालयाल मेमोरियल चॅरिटेबल डेन्टल हॉस्पिटल अॅण्ड रिसर्च सेंटर, सोलापूर उपक्रम , 
पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेन्टल कॉलेज, १९ / १, केगांव, सोलापूर ४१३ २५५ ; 

१ ९ . अधिष्ठाता , तेरणा डेन्टल कॉलेज अॅण्ड हॉस्पिटल , सेक्टर-२२, प्लॉट नंबर १२, फेज नंबर- II , नेरुळ , 
नवी मुंबई ४०० ७०६; 

२० . अधिष्ठाता , तात्यासाहेब कोरे डेन्टल कॉलेज अॅण्ड रिसर्च सेंटर , महात्मा गांधी रुग्णालय आवार , नवीन पारगांव, 
ता . हातकणंगले, कोल्हापूर ४१६ १३७ ; 


. 


मु . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी २१, २०१७/ माघ १, शके १९ ३८ 


३ 


. 


२६ . 


२१ . अधिष्ठाता , अण्णासाहेब चुडामन पाटील मेमोरियल डेन्टल कॉलेज , पोस्ट बॉक्स नं . १४५, साक्री रोड , 
धुळे ४२४ ००१; 

२२. अधिष्ठाता, एस.एम.बी.टी. सेवाभावी ट्रस्टचे एस.एम.बी.टी. डेन्टल कॉलेज अॅण्ड हॉस्पिटल , अमृतनगर ( घुलेवाडी), 
ता . संगमनेर, अहमदनगर ४२२ ६०८ ; 

२३ . अधिष्ठाता, येरळा मेडिकल अॅण्ड रिसर्च सेंटर डेन्टल कॉलेज अॅण्ड हॉस्पिटल, सेक्टर -४ , खारघर , 
नवी मुंबई ४१० २१०; 

२४ . अधिष्ठाता, एम . ए. रंगूनवाला कॉलेज ऑफ डेन्टल सायन्सेस अॅण्ड रिसर्च सेंटर , २३९ ०, के . बी . हिदाय्यतुल्ला मार्ग , 
आजाद कॅम्पस , कॅम्प, पुणे ४११ ००१; 
२५ . अधिष्ठाता, डॉ . डी.वाय . पाटील डेन्टल कॉलेज अॅण्ड हॉस्पिटल , महेश नगर , पिंपरी, पुणे ४११ ०१८ ; 

अधिष्ठाता, महात्मा गांधी मिशन डेन्टल कॉलेज अॅण्ड हॉस्पिटल, सेक्टर-१८ , कामोठे , नवी मुंबई ४१० २० ९; 
२७. अधिष्ठाता, भारती विद्यापीठ डेन्टल कॉलेज अॅण्ड हॉस्पिटल , सेक्टर -७, सी.बी.डी. बेलापूर , नवी मुंबई ४०० ६१४; 

२८ . अधिष्ठाता, स्व . दादासाहेब काळमेघ स्मृती डेन्टल कॉलेज अॅण्ड हॉस्पिटल, वानडोंगरी रोड , हिंगणा , 
नागपूर ४४१११० ; 

अधिष्ठाता , सिंहगड डेन्टल कॉलेज अॅण्ड हॉस्पिटल , वडगांव बुद्रुक , सिंहगड रस्ता, पुणे ४११ ०४१ ; 
३० . अधिष्ठाता, महाराष्ट्र इन्स्टीट्यूट ऑफ डेन्टल सायन्सेस अॅण्ड रिसर्च, विश्वनाथपूरम , आंबेजोगाई रोड, 
लातूर ४१३ ५३१; 

३१. अधिष्ठाता, स्व . श्री . यशवंतराव चव्हाण मेमोरिअल मेडिकल आणि रुरल डेव्हलपमेंट फाऊन्डेशन डेन्टल कॉलेज 
अॅण्ड हॉस्पिटल , वडगांव गुप्ता , म.औ.वि.म. समोर , अहमदनगर ४१४ ००३; 

३२. अधिष्ठाता, सरस्वती धन्वंतरी डेन्टल कॉलेज अॅण्ड हॉस्पिटल , पाथरी रोड , परभणी ४३१ ४०१ ; 
३३ . अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ डेन्टल सायन्स , मलकापूर, कराड, सातारा ४१५ ३३ ९; 

अधिष्ठाता, आदित्य डेन्टल कॉलेज , बीड; 
अधिष्ठाता, भारती विद्यापीठ डेन्टल कॉलेज अॅण्ड हॉस्पिटल , वानलेसवाडी, सांगली ४१४ ४१४ ; 

अधिष्ठाता, डॉ . हेडगेवार स्मृती रुग्ण सेवा मंडळ डेन्टल कॉलेज , अकोला रोड, हिंगोली ४३१ ५१३; 
३७ . अधिष्ठाता, योगिता डेन्टल कॉलेज अॅण्ड हॉस्पिटल, नारींगी नदी जवळ , खेड , रत्नागिरी ४१५ ७०९ ; 
( ४ ) कलम २१ चा खंड ( घ ) नुसार निवडलेल्या सदस्यांची नावे : 

निरंक 


२ ९ . 


३४ . 


३५ . 


३६. 


. 


सदस्य . 


( ५ ) कलम २१ चा खंड ( ङ ) नुसार नामनिर्देशित सदस्यांची नावे : 
३८ . श्री . बाळू सोनू अहेर ; 

मु ./पोस्ट- देवळा, ता . कळवण, जि. नाशिक . 
३ ९. श्री . सुरेंद्र राजाभाऊ पद्मावार ; 

पद्मावार इमारत , मुख्य रुग्णालयाजवळ , नेताजी चौक , यवतमाळ ४४५ ००१. 
श्री . सुशिलकुमार श्रीवल्लभजी मुंधडा ; 
मुख्य रस्ता,हिंगणघाट , जि . वर्धा ४४२ ३०१. 


सदस्य . 


४० . 


सदस्य . 


( ६ ) कलम २१ चा खंड ( च ) नुसार पदसिद्ध सदस्य : 
४१ . सह- संचालक (दंत ), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, 

महाराष्ट्र राज्य , मुंबई. 


पदसिद्ध सदस्य 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


शिवाजी पाटणकर , 
शासनाचे सहसचिव. 


भाग चार - अ - ११-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी २१ , २०१७ / माघ १, शके १ ९ ३८ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
New Mantralaya , 9th Floor , Gokuldas Tejpal Hospital Complex , Lokmanya Tilak Marg , 

Mumbai 400 001 , dated the 21st January 2017 


NOTIFICATION 


DENTISTS ACT, 1948 . 

No. MDC . 1215 / C.R . 90 /Acts.— Whereas , the Government of Maharashtra has , vide the 
Government Notification , Medical Education and Drugs Department, No. STB . 1083/435 /MDC , 
dated the 7th March 1984 , constituted the Maharashtra State Dental Council (hereinafter referred 
to as " the Council” ) for the purposes of the Dentists Act, 1948 ( 16 of 1948 ) ( hereinafter referred to 
as “ the said Act ” ) ; 


And whereas, as per the provision of sub - section ( 1) of section 27 of the said Act, the term of 
office of the elected members of the said Council has expired on 3rd October 2013 , and thereafter 
the elections to the said Council were held and the Returning Officer , in pursuance of sub -rule 
( 18 ) of rule 8 of the Bombay Dentists Rules, 1951 (hereinafter referred to as “ the said Rules” ), 
informed the result of the elections of the members of the said Council to the President of the Council ; 

And whereas, on receipt of official intimation of the elections of members of the said Council, 
the President, as per rule 9 of the said Rules , informed the same of the State Government ; 

And whereas , pursuant to the provisions of rule 9 of the said Rules , the Government of 
Maharashtra has, vide the Government Notification , Medical Education and Drugs Department, 
No. MDC.1215 /C.R.90 /Acts , dated 2nd May 2016 , published the said intimation of election ofmembers 
elected under clause ( a ) of section 21 of the said Act , in the Maharashtra Government Gazette ; 

And whereas, the Government of Maharashtra also considers it expedient to publish the 
names of the three members of the said Council, who are nominated under clause ( e ) of section 
21 of the said Act ; vide the Government Resolution No. MDC.1215 /C.R.90 /Acts, dated the 2nd 
May 2016 , under rule 9 of the said Rules; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by section 21 of the Dentists Act, 1948 
( Act No. 16 of 1948 ) and rule 9 of the Bombay Dentists Rules, 1951 and of all other powers enabling 
it in this behalf, and in supersession of the Government Notification , Medical Education and 
Drugs Department, No. MDC.2007 /651/C.R.3/ 07 /Acts , dated 4th October 2008, and partial 
modification of the Government Notification , Medical Education and Drugs Department , No. 
STB . 1083/435 /MED , dated 7th March 1984 , the Government of Maharashtra hereby Publishes 
the composition of the Maharashtra Dental Council, so as to declare the names of the Members of 
the Council as follows namely : 

( 1) Members elected under clause ( a ) of section 21 Namely : 
( 1 ) Shri Kale Narendra Hiralal; 

Member. 
Om Shanti Colony , Back Side of Saint 
Anthony English School, Ambajogai, 

Beed 431 517 . 
( 2 ) Shri Bhasme Rajendrakumar Vasantrao ; Member 

249/79, Janak 1/101, Nagala Park , 

Kolhapur-416 003. 
( 3) Shri Gaikwad Rajesh Prabhakar; 

Member . 
Vjayraj Niwas , Post Shenoli, 

Tal. Karad , Dist . Satara 415 110 . 
(4 ) Shri Shinde Bajarang Balkrishna . 

Member 
Shinde Dental Clinic, Commerce Point, 
1st Floor , Near Tahsildar Office , Karad , 
Dist . Satara 415 110 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी २१, २०१७ / माघ १, शके १ ९ ३८ 


( 2 ) Members elected under clause (b ) of section 21 Namely : 


Nil 


( 3) Ex -officio members under clause (c) of section 21 Namely : 

( 5 ) Dean ,Government Dental College and Hospital, ST. George Hospital Compound, 
Near C.S.T. Railway Station , Mumbai 400 001; 

(6 ) Dean , Nair Hospital Dental College ,Municipal Corporation of Greater Mumbai, 
Dr. A.L. Nair Road , Byculla , Mumbai 400 008 ; 

(7 ) Dean , Government Dental College and Hospital, Medical College Campus , 
Medical Square , Nagpur 440 003 ; 

(8 ) Dean , Government Dental College and Hospital, Medical College Campus , 
Aurangabad 431 001; 

( 9 ) Dean , Bharati Vidyapeeth (Deemed University ) Dental College and Hospital, 
Pune Katraj Dhankawadi, Educational Complex , Pune 411 043 ; 

( 10 ) Dean , Pravara Medical Trust s Rural Dental College and Hospital, Loni, 
Tal. Rahata , Ahmednagar 413 736 ; 

( 11) Dean , Mahatma Gandhi Vidyamandir s K.B.H. Dental College and Hospital, 
Mumbai Agra Road , Panchavati, Nashik 422 003 ; 

( 12 ) Dean , Padmashree Dr. D.Y. Patil Dental College and Hospital, Dr. D.Y. Patil 
Vidya Nagar, Sector- 7, Nerul Noda , Navi Mumbai 400 706 ; 

( 13 ) Dean , Sharad Pawar Dental College and Hospital, Sawangi Meghe, 
Wardha 442 004 ; 

( 14 ) Dean , Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Santha s Dental College , 
Kanchanwadi, Paithan Road , Aurangabad 431 002 ; 

( 15 ) Dean , Vidarbha Youth Welfare Society s Dental College and Hospital, Tapovan , 
Wadali Road , Camp, Amravati 444 602 ; 

( 16 ) Dean , Vasantdada Patil DentalCollege and Hospital, A /P Kavalapur, Tal-Miraj, 
South Shivaji Nagar, Sangli 416 306 ; 

( 17 ) Dean , Vidya Shikshan Prasarak Mandal s Dental College and Research Centre , 
Digdoh Hills , Hingna Road , Nagpur 440 019 ; 

( 18 ) Dean , Smt. Mallawabai Vaiyal Memorial Charitable Dental Hospital and 
Research Centre s Pandit Deendayal Upadhyay Dental College , 19/1, Kegaon , 
Solapur 413 255 ; 

( 19 ) Dean , Terna Dental College and Hospital, Sector -22 , Nerul, 
Navi Mumbai 400 706 ; 

( 20 ) Dean , Tatyasaheb Kore Dental College and Research Centre, Mahatma Gandhi 
Hospital Campus, New Pargaon , Tal-Hatkanangale , Kolhapur 416 137 ; 

( 21) Dean , Annasaheb Chudaman Patil Memorial Dental College , Post Box No. 145 , 
Sakri Road , Dhule 424 001; 

( 22 ) Dean , S.M.B.T. Sevabhavi Trust s S.M.B.T. Dental College and Hospital, 
Ghulewadi-( Amrutnagar), Sangamner , Ahmednagar 422 608 ; 

( 23 ) Dean , Yerala Medical and Research Trust s Dental College , Institutional Area , 
Sector - 4 , Kharghar , Navi Mumbai 410 210 ; 

( 24 ) Dean , M.A. Rangoonwala College of Dental Sciences and Research Centre , 
2390 , B.K.B. Hidayatullah Road , Azam Campus , Camp, Pune 411 001; 

(25 ) Dean , Dr. D.Y. Patil Dental College and Hospital, Mahesh Nagar, Pimpri, 
Pune 411 018 ; 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जानेवारी २१ , २०१७/ माघ १, शके १ ९ ३८ 


(26 ) Dean , Mahatma Gandhi Mission s Dental College and Hospital, Junction of 
NG -4 and Sion Panvel Expressway, Sector - 18 , Kamothe, Navi Mumbai 410 209; 

( 27) Dean , Bharti Vidyapeeth Dental College and Hospital, Sector- 7 , C.B.D. 
Belapur , Navi Mumbai 400 614 ; 

( 28 ) Dean , Swargiya Dadasaheb Kalmegh Smruti Dental College and Hospital, 
Wandongri Road , Hingna, Nagpur 441 110 ; 

(29 ) Dean , Sinhagad Dental College and Hospital, S.No. 44/1 , Vadgaon (Budruk ), 
Off Sinhgad Road , Pune 411 041; 

( 30 ) Dean , Maharashtra Institute of Dental Sciences and Research , 
Vishanathpuram Ambajogai Road, Latur 413 531 ; 

(31) Dean , School of Dental Sciences , Krishna Institute of Medical Sciences , 
Malkapur, Karad , Satara 415 539 ; 

( 32 ) Dean , Late Shri Yashwantrao Chavan Memorial Medical and Rural 
Development Foundation s Dental College and Hospital, 166/1, Vadgaon Gupta , Opp . 
M.I.D.C., Ahmednagar 414 003 ; 

( 33 ) Dean , Saraswati Danwantri Dental College and Hospital, Parbhani Pathri Road , 
National Highway 222 , Parbhani431 401; 

( 34 ) Dean , Aditya Dental College , Beed ; 

( 35 ) Dean , Bharti Vidyapeeth Dental College and Hospital, Wanlesswadi, 
Sangli 414 414 ; 

( 36 ) Dean , Dr. Hedgewar Smruti Rugna Seva Mandal s Dental College and Hospital, 
Akola Road , Hingoli 431 513 ; 

( 37 ) Dean , Yogita Dental College and Hospital, Naringi Riverside , At Post Tal 
Khed , SH104 , Ratnagiri 415 709 ; 
(4 ) Members elected under clause (d ) of section 21 Namely : 

Nil 
(5 ) Members nominated under clause (e ) of section 21 Namely : 
(38 ) Shri Balu Sonu Aher ; 

Member 
Post Devla , Tal. Kalwan , 

Dist . Nashik . 
( 39 ) Shri Surendra Rajabhau Padmavar ; 

Member . 
Padmavar Building, Near Main Hospital, 

Netaji Chowk , Dist . Yavatmal 445 001. 
(40 ) Shri Sushilkumar Shrivallabhji Mundhada . Member . 

Main Road , Hinganghat , Dist. Wardha 442 301. 


(6 ) Ex -officio member under clause (f) of section 21 Namely : 
(41) Joint Director (Dental) 

Ex - officio Member . 
Medical Education and Research , 
Maharashtra State , Mumbai. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SHIVAJI PATANKAR , 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


